महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब या 
संवर्गातून महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ 
(कृषि उपसंचालक) संवर्गात 


पदोन्नतीबाबत-शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: आकृवि-२४२३/प्र.क्र.२००/१५ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक: १४ मार्च, २०२४. 


वाचा:- शासन समक्रमांकित दि.११/३२/२०२४ रोजीचे Sear 


उपरोक्‍त वाचा येथील शासन आदेशातील अ.क्र.३ येथे नमूद श्री.विलास श्रीधर सोनावणे यांची 


पदोन्नतीने पदस्थापना “कृषि उपसंचालक, आत्मा, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी कार्यालय, नाशिक” 
ऐवजी “प्रकल्प उपसंचालक, आत्मा, नाशिक” असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२४०३१४१३१२५८८००१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


A -O 


CC ww 


८00 


S SL 
YY . जो के . reer Dee Se ls se Sls Ne 


wen 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 
AMOL NILAKANTH GOVERNMENT OF AGRICULTURE ANO ADE 


2.5.4.20=36b60751d094e56d974e 1 a44ec234c475fb0deSb35a79c 1 cf69a588f212 
6260. ICode=400032, harasht 


S A K H A R KA R ही 40B1C28DF723D8F0 
(अ. नि. साखरकर) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग मंत्रालय, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा)१/२ महाराष्ट्र मुंबई /नागपूर. 

आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व कृषि संचालक, व्दारा आयुक्‍त (कृषि),कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

सहसंचालक (आस्थापन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व कृषि सहसंचालक/सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी व्दारा कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे. 


०) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (द्वारा-आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, 


पुणे) 


११) संबंधित अधिकारी, व्दारा आयुक्‍त (कृषि),कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१२) निवडनस्ती १५ अ. 


